आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ करीता शासकीय 
वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) 
SERN (४२२५ १०९२ ) या 
अंतर्गत निधी वितरण आदेश... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ नोव्हेंबर ,२०२२ 


१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 

२) शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२. 

3) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव दि.११.११.२०२२ 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी 
प्रस्ताव दि.११.११.२०२२. 


प्रस्तावना - 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 


लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना,(०२) (०५) वसतीगृह बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ 9082), ५३- मोठी बांधकामे या 
ळेखाशीर्षाखाली रु. ५५००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ 
येथीळ दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आळे 
आहे. त्यानुसार माहे नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ४२ टक्के 
मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय वसतीगृह बांधकाम 
(ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपैकी रु.१८११.०० लाख (अक्षरी रुपये अठरा कोटी अकरा लाख फक्त) इतका निधी 
खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 


मंडळ,नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
ae २ ३ PB 
ae अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३ ८१०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १४ १००१.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण Fw 9299.00 
oe सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण १७ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत 
खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाशन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १७ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/अमरावती/ 


चंद्रपुर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत 
सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 
तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधीळल विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


8. सदर are निर्णय fea विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


वि सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११७१३४०१४४९२४ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VisSNG (क 
FATTESING - 


Ps 
‘1B7A9BCE, 
I Number=2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B 


serial 
5D3A883E72EFAS74CASE29FF528BC8015, 
cn=VIJESING FATTESING VASAVE 
Date: 2022.11.25 19:12:06 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


00032, st=Maharashtra, 
128608020fad0064fSbd3c61 SbeS666dc0af 
15595147 2ba, 
DDE30B7B971C12ACSE78F6BE2C672CA1 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपुर 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/तचंद्रपूर) 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर .. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन -५/१३, आदिवासी विकास मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रू. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय । सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता किंमत | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १_| २ ३ 1. | 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
नकाणे ता.जि.धुळे येथे आदिवासी मुलांचे 
ko शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे १४८४.२२ ५०० 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
मौजे महंमदवाडी हडपसर पुणे येथे आदिवासी 
२ | मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम ४४८५.०० ३०० 
करणे 
दोंडाईचा जि. धुळे येथे आदिवासी मुलींचे 
3 शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे १०१७.८२ झा 
शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे 
3 एकूण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम 
६९८७.०४ ८१० 
(आदिवासी) विभाग, नाशिक 
अ) एकुण अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम 
३ पडळ ६९८७.०४ ८१० 
(आदिवासी) मंडळ ,नाशिक 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती 
ee शा. मुलांचे वसतीगृह क्र.१ , परतवाडा ४०९.०० ४० 
2 | शा. मुलांचे वसतीगृह क्र.२ , परतवाडा ३८९.०० ४० 
3 झा. मुलींचे वसतीगृह क्र.१ , परतवाडा ३९५.०० ४० 
४ | शा. मुलींचे वसतीगृह क्र.२, परतवाडा ३८९.०० १५ 
५ | शा.मुलांचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा ८२५.०० २५० 
६ | शा.मुलींचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा ८२५.०० २५० 
शा.मुलींचे वसतीगृह कळमनूरी ता. जि.हिंगोली 
9 दुसऱ्या मजल्याचे बांधकाम ६३८.०० २५० 
येथे दुसर्‍या मजल्याचे बांधकाम 
षि एकुण कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम ne 2 
(आदिवासी)विभाग,अमरावती न 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, चंद्रपूर 
al मुलांचे वसतीगृह साकोली जि भंडारा ९१९.५२ २५ 
Q | मुलींचे वसतीगृह साकोली जि भंडारा ९२१.४५ 4 
मुलींचे शासकोय वसतीगृह इमारत आमगाव ता. 
3 आमगाव जि. गोंदिया ७१८.८४ २० 
आमगाव जि. गोंदिया. 
मुलींचे शासकीय वसतीगृह इमारत तुमसर ता. 
8 तुमसर जि. भंडारा २२०.५१ १९ 
तुमसर जि. . 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रू. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता किंमत वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
za 2 3 PB 
मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत तुमसर ता. 
& तुमसर पार 990,02 १५ 
तुमसर जि. . 
पाटण ता जिवती जि चंद्रपुर येथे आदिवासी 
६ | मुलींचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधकाम ९१०.०० १५ 
करणे 
ह मुलांचे शासकोय वसतीगृह इमारत हिंगणघाट — se 
ता. हिंगणघाट जि. वर्धा. न 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
७ चंद्रपुर ४२९३.६७ ११६ 
विभाग,चंद्रपुर 
ब) एकुण अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम 
हं उव ८१६३.६७ १००१ 
(आदिवासी) , नागपुर 
१७ एकूण ४२२५ १०९२ ओ--बो १५१५०.७१ १८११ 
VIJESING 
FATTESING 
VASAVE 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


